महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस १७०८/ प्र.क्र.४८५ /पोल १, 
दि. १५ मार्च २००९ 


वाचा : शासन आदेश क्र .आयपीएस १७०८/ प्र.क्र.४८५ (३) /पोल १ 
दि.१३ मार्च २००९ 


प्रस्तावना : शानाने श्री. विर्क , भापोसे यांची महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्‌ राज्य मुंबई या पदावर नियुक्‍ती करण्याचा समक्रमांकाच्या शासन आदेशान्वये 
निर्णय घेतला. याबाबत निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार लोकसभा निवडणूकीचे 
कामकाज तात्पुरत्या स्वरुपात श्री. पी.पी. श्रीवास्तव, अपर पोलीस महासंचालक, 
(कायदा व सुव्यवस्था) यांच्याकडे सोपविण्यात आले. तथापि याबाबत निवडणूक 
आयोगाच्या दि.१४ मार्च २००९ रोजीच्या पञातील सुचनेनुसार शासन आता 
खालीलप्रमाणे सुधारित निर्णय घेत आहे : 
शासन आदेश : 

आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या अनुषंगाने पोलीस संबंधित निवडणूक विषयक 
सर्व कामकाज, श्री. पी. पी. श्रीवास्तव, भापोसे,अपर पोलीस महासंचालक (कायदा.व 
सुव्सवस्था) यांच्याऐवजी आता श्री.एस.चक्रवर्ती,मापोसे, महासंचालक, लाचलुचपत 
प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. महाराष्ट 
राज्यातील निवडणूक प्रकिया संपेपर्यंत निवडणूकीबाबत पोलीस संबंधी सर्व बाबी 
संबंधित क्षेञीय पोलीस अधिकारी श्री.एस .चक्रवर्ती ,भापोसे यांच्याकडे सादर करतील 
तसेच निवडणूक कामाच्या अनुषंगाने श्री.एस .चक्रवर्ती, भापोसे, महासंचालक हे श्री. 
विर्क , भापोसे, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना 
याबाबतचा अहवाल सादर करणार नाहीत. राज्यातील निवडणूक प्रकिया संपल्यानंतर 
श्री.एस.चक्रवर्ती, भापोसे यांच्याकडील निवडणूक संबंधित सदर कामकाजाचा कार्यभार 
आपोआप संपुष्टात येईल 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


र्क 


सु.ज.महाजन 
सहसचिव, गृह विभाग 


ऱ्य 
aan 1 त. 


